आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई कार्यालयामध्ये वातानुकुलित यंत्रणा 
प्रस्थापित करण्याबाबत येणाऱ्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२४/प्र.क्र.9८/२४/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २१ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा - 
(१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, 
दिनांक १७/०४/ २०१५. 


(२) आयुक्त,वैद्यकीय शिक्षण,संशोधन व आयुष, मुंबई कार्यालयाचे पत्र 
क्र.आसंमुं/शाआमना/वा.यो./२४.२५/आयु-४(४)/८२२७/२०२४,दिनांक१८/०७/२०२४. 


प्रस्तावना - 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुष संचालनालय, 
मुंबई या कार्यालयाचे नुतनीकरण व विद्युतीकरण सन २०२३-२४ पासून सुरु आहे. सदर 
कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, झेरॉक्स मशीन, इपीएबीएक्स सिस्टीम, सर्व्हर कार्यरत 
असल्याने प्रस्तुत यंत्रसामुग्री, उपकरणे सुस्थितीत राहण्यासाठी प्रस्तुत कार्यालयामध्ये 
वातानुकूलीत यंत्रणा प्रस्थापित करणे आवश्‍यक असल्याने सदर बाबीच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाळील आयुष संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयामध्ये वातानुकुलित यंत्रणा प्रस्थापित करण्याकरीता, सन २०२४- 
२०२५- स्वेच्छानिधी अंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ४७,९७,९००/- (रुपये सत्तेचाळीस लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२४/प्र.क्र.9८/२४/आयु-२ 


GIN हजार नऊशे फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील तक्त्यात 
दर्गविल्याप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. अंदाज पत्रक क्रमांक व कामाचे नाव अंदाजित 

क्र. दिनांक रक्‍कम (रु.) 

7 OW/C/CD/3908/2024-25 Providing air conditioner unit in cabin of ९५,५३०.०० 
Date 11.06.2024 Director, Directorate of AYUSH, 8" floor 


of Govt. Dental College, Mumbai. 


२. | OW/C/CD/3907/2024-25 Providing Hi-Wall Air conditioning | ३१,५५,१८०.०० 
Date 10.07.2024 system for AYUSH Office area at 4" floor 
of Government Dental College and 
Hospital, PD°Mello Rd, opposite GPO, 
beside CSMT station, Chhatrapati Shivaji 
Terminus Area, Fort, Mumbai, 
Maharashtra-400 001. 


3. | OW/C/CD/3914/2024-25 Providing Electrical Installations for the | १५,४७,१९०.०० 
Date 10.07.2024 proposed air conditioned system for the 
office of AYUSH, 4th floor of 
Government Dental College and Hospital 
building, Mumbai. 


एकूण | ४७,९७,९००.०० 


०२. सदर बाबींवर येणारा खर्च २०२४-२०२५ साठी “स्वेच्छा अनुदानामधून वित्तव्यवस्था 
केलेली गौण बांधकामे”-२७-लहान बांधकामे अंतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून खालील 
लेखाशिर्षातर्गत भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक - एच -६ 
प्रधान लेखा शीर्ष - २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
02 - नागरी सेवा आरोग्य-इतर वैद्यक पध्दती 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०१ - आयुर्वेद 
(00)(09 )- आयुर्वेद संचालनालय (कार्यक्रम) 
- इमारती 
- स्वेच्छा अनुदानामधून वित्त व्यवस्था केलेली गौण बांधकामे 
२७ - लहान बांधकामे 
(२२१० ००६६) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२४/प्र.क्र.9८/२४/आयु-२ 


०३. वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक-२७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१५०७०२४८१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN.:. 


lly signed by PRAVIN KANDE 


प्रविण कांदे 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व आयुष,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१, 
२) संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-०१. 
३) महाळलेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवड नस्ती (आयु-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


